छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव 
विकास संस्था (सारथी), पुणे या कंपनीसाठी आर्थिक 
वर्ष सन २०२३ -२४ करिता निधी वितरीत करण्यास 
मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सारथी २०२३/प्र.क्र.१०२/का.१४२५-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३.०७.२०२३ 


संदर्भ :- १. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४ २०२३ 
२. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांचे पत्र 
क्र. सारथी पुणे/लेखा/निधी मागणी/२०२३-२४/१३ दि.०६.०४.२०२३ 
३. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. सारथी -२०२३/प्र.क्र.१०२/का.१४२५, दि.०२.०५.२०२३ 


शासन निर्णय :- 

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या कंपनीस 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. ओ-२, लेखाशिर्ष H. ( 2224 ॥ ५२१), बाब क्र.१० 
कंत्राटी सेवा या अंतर्गत रुपये १,२०,००,०००/- (अक्षरी-एक कोटी वीस लाख फक्त) इतका निधी वित्त 
विभागाने बिम्स प्रणालीवर वितरीत केला आहे. 
२. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या कंपनीसाठी 
सन २०२३-२४ करिता उपरोक्त एकूण रु.१,२०,००,०००/- (अक्षरी रू.एक कोटी वीस लाख फक्त) 
इतका निधी कोषागार कार्यालय यांना आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची 
कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पिय नियम पुस्तिकेतील तरतुदी व सर्व अटी व शर्तीचे 
पालन करणे ही जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी म्हणून व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज 
संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे तसेच आहरण संवितरण अधिकारी म्हणून 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी), पुणे यांची राहील. तसेच वितरीत करण्यात आलेले रुपये रु.१,२०,००,०००/- (अक्षरी रू.एक 
कोटी वीस लाख फक्त) इतका निधी नमूद उदिष्टासाठी व उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत खर्च होईल याची 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव 
विकास संस्था (सारथी), पुणे तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांची जबाबदारी 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी २०२३/प्र.क्र.१०२/का.१४२५-अ 


३. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या कंपनीसाठी 
उपरोक्त बाबींसाठी होणारा खर्च हा सन २०२३-२४ साठीच्या असलेल्या उपरोक्‍त लेखाशीर्षाखाळील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सदरचाझासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ 
दिनांक १२.०४.२०२३ च्या तरतुदीच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०३१७०८५१४४१६ असा आहे. हा ATS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, eee wie 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PLANNING 

| DEPARTMENT, postalCode=400032, ‘Mahi ht 
2.5.4.20=032607e9d41d41 1 8da0f5f56ec3bafc0cd36444e78848691 
5c4609ff36c6b0, 


DNYANOBA LAD Sir eer is 
(विलास लाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
3. मा.उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे सह सचिव. 
४. अध्यक्ष, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे. 
६. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई. 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), 
पुणे-४११ ००१. 
१०. सह सचिव/उप सचिव (सर्व) नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
११.उप सचिव (व्यय ८), वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प (का.१४२४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 
१५. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१६.वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 
१७. निवडनस्ती (का-१४२५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


